शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
नागपूर येथील अंतर्गत सिमेंट काँक्रीट रस्ते तसेच 
लॅडस्केपिंग सुशोभिकरण इत्यादी कामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 

शासन निर्णय, क्रमांक : जीसीएन-२०२४/प्र.क्र.०९/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 

९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 

दिनांक : 99 मार्च, २०२४ 
वाचा: १ आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं/5)॥७ नागपूर/ 
रस्ते दुरुस्ती/३८/आय-प/ २०२३, दिनांक १०.११.२०२३. 


२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,पत्र क्र.बेठक-२०२४/प्र.क्र.९/इमा-१, दि. २६.०२.२०२४. 
शासन निर्णय : 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथील अंतर्गत सिमेंट काँक्रीट रस्ते 
तसेच Serb सुशोभिकरण करणे इत्यादी विकास कामे करण्यासाठी मा.उच्चस्तरीय सचिव 
समितीने त्यांच्या दिनांक १६.०२.२०२४ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने रुपये 
३६,६०,५५,७६०/- (रुपये छतीस कोटी, साठ लक्ष, पंचावन्न हजार, सातशे साठ मात्र) इतक्या 
रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तपासण्यात आलेली RECAPITULATION SHEET 
सोबत जोडण्यात आलेली आहे. 


अ.क्र. बांधकामाचे नाव अदांजित किंमत 


दि . | Development of Internal Cement Concrete road Including] 3६,६०,५५,७६० 
Land Scapping & Butification in the premises of Government 
Medical College and Hospital Nagpur. 


एकूण ३६,६०,५५,७६० 


१ सदर काम करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबत पुर्तता करण्यात यावी. 

२) प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 

३) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक - 
२०१७/प्र.क्र११/नियोजन-३,दिनांक ११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

४) प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दिनांक २४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 

५) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ 
तां.क्र.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएन-२०२४ /प्र.क्र.०९/प्रशा-१ 


६) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 
७ इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरीता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयीबाबत शासनाने 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 
८) खाजगी वास्तुझास्रज्ञामारफत इमारतीचे काम करण्यात येत असल्यास, त्या इमारतीचे 
आराखडे शासकीय वास्तुझास््रज्ञाकडून साक्षांकीत करून घेण्यात यावे. 
९) विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, 
यादृष्टीने विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 
२. प्रस्तुत बांधकामासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षात मंजूर होणा-या निधीतून 
भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक - एच-०८ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
(४२१० ००४१) ५३- मोठी बांधकामे 


३. सदर शासन निर्णय, मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळी दिनांक १६.०२.२०२४ रोजी 
आयोजित उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत प्राप्त सहमती व त्यानुषंगाने प्राप्त इतिवृत्तानुसार तसेच 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
२०.०९.२०१९ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-१, उप विभाग-५, अनुक्रमांक- 
१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ (9) नुसार प्रशासकीय 
विभागाला प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१११३३७०८३५१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY 
S U J D ) H | R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 


EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b 
J A Y A 82406eea05963bc456f1e1e8621e5917d83 
05, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialINumber=E9D37D499A521B728AEB3 
DC8EC38B759420308B9FD7816002B4AFO 

S H ETTY FFBF1111D7, cn=SUDHIR JAYA SHETTY 
Date: 2024.03.12 19:05:11 +05'30' 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
२. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
३. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएन-२०२४ /प्र.क्र.०९/प्रशा-१ 


४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 

७. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर 

९. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम सर्कल, नागपूर. 

१०.अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

१२.कार्यासन अधिकारी (कार्या क्र.इमा.१), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएन-२०२४ /प्र.क्र.०९/प्रशा-१ 


Name of the Department : Medical Education and drugs Department 


Name of Work : Development of Internal (Cement Road) Including Land Scapping and Beautification in the premises of Government 
Medical College and Hospital, Nagpur 


Executing Agency - Public Works Department 


RECAPITULATION SHEET 


an Particulars of Scope Unit Rate Norms 
No. Rs Per (Sqmt./ Meter/ Cost Rs. 
LumpSum etc.) Component Total 
Wise 
(A) ESSENTIAL ITEMS (Components) 
1 Building proper (Built Up Area - Sq.m) 
Administrative Building 
Total B.U.A.= 6099.77 Sq.M Sub Total (1) 
2 Electrification Internal 5% of (a) ae 7 
Area lighting, CCTv ले. 2,00,00,000 री 
Sub Total (2) 2,00,00,000 
Water Supply & Sanitury Works 5% of (a) Sub Total (3) = 
4 Furniture 0.00 Sq. M Sq.M 5,000 Sub Total (4) - 
Sub Total (A) 2,00,00,000 
(B) MISCELLANEOUS ITEMS 
Internal Road As per Details 201,947,021 
CC Drains As per Details 70,659,288 
Landscaping L.S. 5,000,000 
Sub Total (8) | 27,76,06,309 
Project Cost (P)= (A) + (B) 29,76,06,309 
(C) PROVISIONS 
(i) Contingencies 4% on (Sub total 81) | _-1,19,04,252 | 519,04,252 
(ii) GST 18% on (P) 5,35,69,135 
(vii) Labour Insurance 1% on (P) 29,76,063 
Sub 
Total (D) 6,84,49,451 
TOTAL COST OF PROJECT (A+B+C+D) 36,60,55,760 
(TPC) 
Say Rs. 
Lakhs 3660.56 
PLINTH AREA RATES FOR 
1 Bldg Proper Cost ‘= Rs Q /Sqm 
2 Elec.Work ‘= Rs 3,279 /Sqm 
3 Water Supply = Rs 0 /Sqm 
4 Furniture ‘= Rs 0 /Sqm 
3,279 /Sqm 
Constrction Rate Excluding Misc & OPtional Items 
Overall Construction Rate 48,790 /Sqm 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


